मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या 
योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत. -सन २०१८-१९. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक: राअआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५ जून, २०१३. 

२) शासन निर्णय कमांक : मोशियो-२०१३/प्र.क्र.९२/का-९, दिनांक १२ मे,२०१६. 

३) शासन निर्णय, क्रमांक : मोशियो-२०१७/प्र.क्र.३३/का-९, दिनांक ३१ मार्च, २०१८ 

४) शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दिनांक ०५ मे, २०१८. 

५) शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९, दिनांक २१ मे, २०१८. 

६) शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९, दिनांक २८ मे, २०१८. 

७ शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दिनांक २८ मे, २०१८. 

८) शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.८०/का-९, दिनांक ७ जुले, २०१८. 

९) शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.८०/का-९, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८. 

१०) शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८. 
११) शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.१२३/का-९, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०१८ 
१२) शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.८०/का-९, दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ 
१३)झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक ०२ एप्रिल,२०१८ 


Ve Lee a YS Cm अनल OS 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध 
करण्याकरिता केंद्रिय ळोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकींग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता 
१० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरिता विशोष शिकवणी वर्ग सुरू करण्याकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे, पुणे व औरंगाबाद या शहरांमध्ये 
अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची निवड करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भीय क्र.२ , दिनांक 
१२.०५.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, औरंगाबाद केंद्रासाठी ३ वर्षासाठी प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक व अल- 
इखलास एज्युकेडानल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या प्रशिक्षण संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. सदर 
संस्थांनी आता सन २०१८-१९ या वर्षासाठीचे अनुदान वितरीत करण्याची मागणी केली आहे. 


३. उपरोक्त प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक व अल-इखलास एज्युकेहनल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, 
औरंगाबाद या संस्थांनी सादर केलेल्या अनुदान मागणीच्या प्रस्तावाची छाननी करुन संदर्भ क्र.१, दिनांक २५.०६.२०१३ 
च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार सादर केलेले व प्रत्यक्ष ८५% उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या 
संख्येनुसार अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


शासन निर्णय :- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ 
मधील तरतूदीची पूर्तता करणाऱ्या व ८५% उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्याच्या संख्येनुसार प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, 
नाशिक व अल-इखलास एज्युकेशनल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या औरंगाबाद केंद्रावरील प्रशिक्षण 
संस्थेला अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


त्यानुसार सन २०१८-१९ आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या रु.३.०० कोटीपैकी, संदर्भ 
क्र.१३ वित्त विभागाचे परिपत्रकानुसार ७०% प्रमाणात रु.२.१० कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. यापैकी संदर्भ 
क्र.४ च्या दिनांक ०५.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.३२,६२,०००/-, संदर्भ क्र.५ च्या दिनांक २१.०५.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये, रु.११,२०,०००/-, संदर्भ क्र.६ च्या दिनाक २८.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.२४,२५,०००/-, 
संदर्भ क्र.9 च्या दिनांक २८.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.४२,०१,२५०/- व संदर्भ क्र.८, दिनांक ०७.०७.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये, रु.१०,८०,०००/-, संदर्भ क्र.९ दि.०१.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.१०,९४,५००/-, 
संदर्भ क्र.१० दि.०१.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.१,३२,०००/-, संदर्भ क्र.११ दि.१२.१०.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये, रु.९,६८,७५०/- व संदर्भ क्र.१२ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.१३,३७,०००/- असे एकूण रु.१,५६,२०,५००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी छप्पन्न लक्ष वीस हजार पाचशे पन्नास फक्त) अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सबब, उर्वरित 
रु.५३,७९,५००/- (अक्षरी रुपये त्रेपन्न लक्ष एकोणऐंशी हजार पाचशे पन्नास फक्त) एवढे तरतूद वितरणासाठी उपलब्ध 
आहे. उपलब्ध तरतुदीमधून परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक या संस्थेस 
रु.२३,४७,२५०/- (अक्षरी रुपये तेवीस लक्ष सत्तेचाळी हजार दोनशे पन्नास फक्त) व अल-इखलास एज्युकेशनल अँण्ड 
वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या संस्थेस रु.७,२०,०००/- (अक्षरी रुपये सात लक्ष वीस हजार फक्त) असे एकूण 
रु.३०,६७,२५०/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष सदुसष्ट हजार दोनशे पन्नास फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
नियंत्रण अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. 


2. सदर रकमेचा Electronic Cleari ng Service (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 


३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने या बाबतचा वर्षनिहाय लेखाविषयक तपशिल ठेवावा. तसेच ज्या बाबींसाठी अनुदान 
वितरित करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावे. या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण 
संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्‍यक राहील. सदर बाबींचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ट-ब येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस भेट 
देतील. संस्थेने शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ मधील तरतुदीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्यास संस्थेवर 
कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल करण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२ एप्रिळ,२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ६ ते ८ व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधीळल अटींची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (09)(09) मोफत शिकवणी व 
संलग्न योजना याकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११५०५०८५२१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. Se 
Sonavane प याया 
(दि. मा. सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
अध्यक्ष, प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक (पत्राने) 
अध्यक्ष, अल-इखलास एज्युकेशनल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद (पत्राने) 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

६. महालेखापाल , 9/2 (OAS व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 REI), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दि.११ डिसेंबर, २०१८ 


परिशिष्ट - "अ' 
अ. केंद्र संस्थेचे नांव |अभ्यासक्रम मंजूर ।८५% संस्थांना अदा |टप्पानिहाय अनुदान मंजूर अनुदान 
क्र विद्यार्थी उपस्थिती करण्यात मंजूरीसाठी प्रस्ताव (रु.) 
संख्या पूर्ण यावयाची 
असलेले |रकक्‍्कम/ निधी 
विद्यार्थी 
संख्या 
१ २ ३ 8 षु & 9 ८ ९ 
१ | प्रबोधन केद्रीय ३० ३० रु.२५,०००/- [संस्था निवडीनंतर 24% = | १,८७,५००/- 
बहुउद्देशीय | लोकसेवा प्रति उमेदवार |=(30x24000x24)/Ioo= 
संस्था, । आयोग स्पर्धा किंवा  ।रु.१,८७,५००/- 
नाशिक परीक्षा संस्थेमार्फत 
सन २०१८-१९ आकारण्यात 
करीता येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम. 
राज्य लोकसेवा ५० Yo रु.२०,०००/- [GAT निवडीनंतर 24% = | 2,40,000/- 
आयोग स्पर्धा प्रति उमेदवार |(५०५२००००५२५)/१००>. 
परीक्षा किंवा  "'रु.२,५०,०००/- 
सन २०१८-१९ संस्थेमार्फत 
करीता आकारण्यात 
येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम. 
राज्य लोकसेवा २२५ २२५ | रु.१५,०००/- संस्था निवडीनंतर 24% = | ८,४३,७५०/- 
आयोग प्रति उमेदवार ।(२२५५१५०००%२५/१००-. 
(अराजपत्रीत) किंवा  रु.८,४३,७५०/- 
स्पर्धा परीक्षा संस्थेमार्फत 
सन २०१८-१९ आकारण्यात 
करीता येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम. 
got सेवा | १५५ १५५ रु.८,०००/- [संस्था निवडीनंतर २५% = ३,१०,०००/- 
स्पर्धा परीक्षा प्रति उमेदवार |=(944x 000x24)/Goo= 
सन २०१७-१८ किंवा  ।रु.३,१०,०००/- 
करीता संस्थेमार्फत 
आकारण्यात 
येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


सामाईक प्रवेज्ञा ४५ ४५ रु.२००००/- संस्था निवडीनंतर १०% ९०,०००/- 
परीक्षा प्रशिक्षण प्रति उमेदवार ।-(४५५२००००५१०/१०० = 
(CET) प्रतिवर्ष किंवा |¥.20,000/- 
सन २०१८-१९ संस्थेमार्फत 
करीता आकारण्यात 
११ वी प्रथम वर्ष येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम दोन 
वर्षासाठी 
कमाल मर्यादा 
रु.४०,०००/- 
सामाईक प्रवेज्ञा ४५ ४५ रु.२००००/- संस्था निवडीनंतर १०% ९०,०००/- 
परीक्षा प्रशिक्षण प्रति उमेदवार ।-(४५५२००००५१०/१०० = 
(CET) प्रतिवर्ष किंवा |रु.९०,०००/- 
सन २०१८-१९ संस्थेमार्फत 
करीता आकारण्यात 
१२ वी द्वितीय येणारी फी 
वर्ष यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम दोन 
वर्षासाठी 
कमाल मर्यादा 
रु.४०,०००/- 
qo वी अनुत्तीर्ण |१५० १५० इयत्ता १०वी = | MRT निवडीनंतर १०% ४,८०,०००/- 
विद्यार्थ्यांकरीता प्रतिविद्यार्थी ।(१५०५४०००५१०)/१०० = 
विशेष शिकवणी रु.४०००/-  रु.६०,०००/- 
वर्ग सन २०१८- प्रशिक्षणानंतर ७०% 
१९ करीता =(940x¥oo0ox\9o)/4oo = 
रु.४,२०,०००/- 
१२ वी अनुत्तीर्ण १५० २४ इयत्ता १२वी ।संस्था निवडीनंतर १०% ९६,०००/- 
विद्यार्थ्यांकरीता (प्रवेडा प्रतिविद्यार्थी ।-3(२४५५०००५१०/१००-८ 
विशेष शिकवणी दिलेल्या |रु.५०००/-  रु.१२,०००/- 
वर्ग सन २०१८- विद्यार्थ्याच्य प्रशिक्षणानंतर ७०% 
१९ करीता प्रमाणात) =(2¥x4000x(90)/Yoo = 
रु.८४,०००/- 
१ अल- १० वी अनुत्तीर्ण र ०० | ०० इयत्ता १०वी ।संस्था निवडीनंतर १०% ३,२०,०००/ 
इखळास  |faeneate star प्रतिविद्यार्थी ।(१००५४०००५१०/१०० = 
एज्युकेशनल विशेष शिकवणी रु.४०००/- _ |रु.४०,०००/- 
अँण्ड वर्ग सन २०१८- प्रशिक्षणानंतर ७०% 
वेल्फेअर ।१९ करीता =(900x¥000x(90)/400 = 
सोसायटी, रु.२,८०,०००/- 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


१२ वी अनुत्तीर्ण 

विद्यार्थ्यांकरीता 
विशेष शिकवणी 
वर्ग सन २०१८- 
१९ करीता 


१०० 


इयत्ता १२वी ।संस्था निवडीनंतर १०% ४,००,०००/ 
प्रतिविद्यार्थी ।(१००५५०००५१०)/१०० = 
रु.५०००/- रु.५०,०००/- 
प्रशिक्षणानंतर ७०% 
=(100x4000x(90)/4oo = 
@.3,40,000/- 


एकूण रु.३०,६७,२५०/ 


(अक्षरी रुपये तीस लक्ष सदुसष्ट हजार दोनशी पन्नास फक्त) 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


. 
D h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
| n e S 7 ° Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927F 
£26c0f016fdf, 


2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0A1 
0 Nn a Va Nn e 3504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.12.11 15:40:39 +05'30" 


(दि.मा.सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दि. ११ डिसेंबर, २०१८. 
परिशिष्ट "ब" 
उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दि. ११ डिसेंबर, २०१८ अन्वये 
वितरित केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील 
अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या निकष / 
अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच 
ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. 
तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, 
याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


संस सससमसस समीती 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


